शासकीय पुरूष राज्यगृह, कोल्हापूर तथा 
शासकीय अनुरक्षणगृह, कोल्हापूर ही संस्था 
नवीन इमारतीमध्ये भाडेतत्त्वावर स्थलांतरित 
करण्यास आणि भाडेमंजूर करण्यास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र.बालगृ-२०१९/प्र.क.१०/का -८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक - २९ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ : १. आयुक्‍त, महिला बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांचे क्र. मबाविआ/बावि/का-५/ 
२०१८-१९/शापुराको/इमारत भाडे मंजूरी/७३७६, दि. २८.१२.२०१८. 


प्रस्तावना :- 

महिला व बाल विकास विभागांतर्गत शासकीय पुरूष राज्यगृह तथा शासकीय अनुरक्षणगृह , 
कोल्हापूर ही संस्था कार्यरत आहे. सदरच्या अनुरक्षणगृहात वयवर्षे १८ ते २१ वयोगटातील गरजू 
तरूणांना अन्न, निवास इत्यादी सारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात येऊन त्यांचे पुनर्वसनासाठी प्रयत्न 
केले जातात. सदरची संस्था १६४४, बी, वार्ड, मंगळवार पेठ, कोल्हापूर येथे मागील ३० वर्षापासून 
भाडे तत्त्वावर कार्यरत आहे. तथापि, संबंधित अनुरक्षणाच्या इमारतीचे बांधकाम जुने झाल्याने आणि 
इमारत प्रवेशितांच्या निवासद्ृष्टीने धोकादायक बनली असल्याने संस्थेसाठी भाडेतत्त्वावर इमारत 
उपलब्ध करणे आणि आवश्‍यक भाडे अदा करणेची बाब झासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

शासकीय पुरुष राज्यगृह, कोल्हापूर तथा शासकीय अनुरक्षणगृह, कोल्हापूर ही संस्था , 
श्री. प्रल्हाद महादेव पाटील, यांचे मालकीची २२७७, ई-वार्ड, मेन रोड, कसबा बावडा, ता. करवीर, 
जि. कोल्हापूर येथे आर.सी.सी. बांधकाम असलेली पहिला मजला, दुसरा मजला तसेच 
तळमजल्यामधील दोन खोल्या असे एकूण अंदाजे ६००० चौ फूट जागेत भाडे तत्त्वावर संबंधितांमध्ये 
भाडे करारात नमुद अटी व शार्थींच्या अधीन स्थलांतरित करण्यास आणि त्यासाठी प्रति माह 
रू. ७३,३४२/-(अक्षरात, त्र्याहत्तर हजार Fal बेचाळीस रूपये) या दराने भाडे अदा करण्यास सदर 
शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. त्यासाठी २२३५ , सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 02, समाज कल्याण,१०२, बाल कल्याण, (०१) 
बालक समृद्धी योजना, (०१) (०४) बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे व सुधारगृहे यांचे 
परिरक्षण करणे (अनिर्वाय), (२२३५ ३०३२), १४, भाडे,कर व पट्टी अंतर्गतच्या तरतूदीतून खर्च करण्यात 
यावा. आवश्यकतेनुसार इमारत भाडेसाठी अर्थसंकल्पात मागणी करणेची जबाबदारी संबंधितांची 
राहील. 
३. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला, उप-विभाग-एक, मुंबई वित्तीय नियम- 
१९५९ अंतर्गत नियमांखाली प्रदान करण्यात आलेले वित्तीय अधिकारी मधील अ.क्र. १०, नियम 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०१९/प्र.क.१०/का -८ 


क्रमांक-११५ आणि महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम-१९६५ मधील नियम-१४७ (क) खालील टीप-१ 
मध्ये कार्यालयासाठी जागा भाड्याने घेण्यास व भाडे प्रदान करण्यास मंजूरी देण्याबाबत प्रशासकीय 
विभागाला असणा-या अधिकारांतर्गत सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर झासन निर्णय झासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून 
त्याचा संकेतांक २०१९०१२९१५२७५४५६३० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
५ mi t a D a tt a t ra y 1. तोही and Child 


, post , arashtra, 
ja46cf1e9285 1 8ffc98619187a 1 ef6de2dd57c16934e9cb667 


त 2ccl 1258b08, 
serialNumber=f9bd2a7c214922f8f4939e807 1 1lece461c9dfd9c679b28 
| V a a [| 98e79475c5ea90e21, cn=Smita Dattatray Nivatkar 


Date: 2019.01.29 15:39:11 --05'30' 


(स्मिता निवतकर) 
उप सचिव,महाराष्ट्र शासन 


ostalCode=400032, st=Mahi 


१. मा.राज्यपाल, यांचे सचिव,राजभवन,मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्राळय,मुंबई . 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई . 
४. मा.सभापती/उपसभापती विधानपरिषद ,महाराष्ट्र विधानमंडळ. मुंबई. 

५. मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा /विधानपरिषद,महाराष्ट्र विधीमंडळ. 

६. मा.मंत्री (मव बा वि)/ राज्यमंत्री(म व बा वि),यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय ,मुंबई . 

७. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

८. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव (व्यय),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१०.सचिव, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई. 

११.प्रधान सचिव (ले व को),वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२.आयुक्‍त , महिला व बाळ विकास आयुक्‍तालय,म.रा. पुणे. 

१३.महालेखापाल १, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
१४.महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता),नागपूर 
१५.संचालक,लळेखा व कोषागरे संचालनालय,म.रा.मुंबई 

१६.संचालक,स्थानिक निधी लेखा परीक्षा,कोकण भवन,नवी मुंबई 

१७.सर्व उपसचिव ,सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास. नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
१८. उपायुक्‍त (बालविकास) महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म.रा.पुणे. 

१९.वित्त विभाग (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७/कोषा-प्रशा-२), मंत्रालय, मुंबई -32, 

२०.नियोजन विभाग (का-१४७२) मंत्रालय, मुंबई -३२, 

२१.सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी. 

२२.अधीक्षक, शासकीय पुरूष राज्यगृह,कोल्हापूर तथा शासकीय अनुरक्षणगृह, कोल्हापूर. 
२३.सर्व कार्यासने, महिला व बाळ विकास विभाग, नवीन प्रशासकीय भवन , मुंबई 
२४.निवड नस्ती का-८ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


